राज्यातील अनुशोषांतर्गत नविन 
आरोग्य संस्था तसेच ट्रामा केअर 
युनिट करिता यंत्रसामग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २४ जुले, २०१८ 


संदर्भ- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक संआसे/ कक्ष-३/ टे-३/ निविदा प्रक्रिया/ जिरु/ ट्राकेयु/ १८-१९/ ६८७२/१८, दिनांक 
१२.०६.२०१८ 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 

प्रस्तावना - 


राज्यातीळ विविध आरोग्य संस्थांसाठी (विभागिय अनुऱोषांतर्गत रुग्णालये, ट्रामा केअर 
युनिट, नवनिर्मित रुग्णालये) यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक 
१२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी 


दिनांक १२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार राज्यातील नविन आरोग्य 


संस्थांकरीता सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रींची (अंदाजे रक्‍कम रु. 


२५,९९,९७,४०५ /-) खरेदी करण्यासाठी खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


9) 


सदरहू यंत्रसामग्रीची आवश्‍्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदर यंत्रसामग्रीचे FAST गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stan रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥ /उद्योग- 
४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधीळ तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खाजरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) आणि 
वस्तुसूची यंत्रसामुग्रीची दुरूस्ती देखभाल संदर्भात पुरवठादार उत्पादकांशी आवश्‍यक तो करार 
केला जाईल व व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
सदर खरेदीवर होणारा खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा - 

|. विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालयांकरीता खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामग्रीवर खर्च 
“२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- राज्य योजनांतर्गत योजना- प्रादेशिक असमतोल 
दूर करणे-(०६) (02) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर रुग्णालये व दवाखाने - ५२, यंत्रसामग्री व 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


साधनसामग्री (२२१० ३०४७) ” या लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

I. नवनिर्मित रुग्णालयांकरीता (RH, SDH, WH, DH) खरेदी करण्यात येणा-या 
यंत्रसामग्नरीवर खर्च “२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,(०१)- नागरी आरोग्य सेवा - 
विषम चिकित्सा, (०१) (०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, ५२- 
यंत्र सामुग्री व साधन सामग्री (२२१० ०१४६)” 

“२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)- नागरी आरोग्य सेवा - विषम 

चिकित्सा, ११०-७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६) (०१) - 
मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, ५२- यंत्र सामुग्री व साधन सामग्री 
(2290 ०२२६)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
॥. ट्रामा केअर युनिट करीता खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामग्नीवर खर्च “४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च, ०६ सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचाळन व प्रशासन , (०१) (03)- SAT केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालिन वैद्यकीय 
सेवा, ५२- यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (४२१० ११७३)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८) तसेच सदर यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 
९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१० खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी उत्पादकांशी आवश्‍यक तो 
देखभाल दुरूस्ती करार केला जाईल. 

११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग- 
२,दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ 
क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 

१२) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण 

जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२४११०८२१४९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Labour 


e ee 
Va rs h a M ५1 Nn a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b70898 
1b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8532522 


B h a ro se 3aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha 


Munjaji Bharose 
Date: 2018.07.24 15:44:42 +05'30' 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव » TENTS शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये ( राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) ( 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

qo) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८, दिनांक २४ जुले, २०१८ 


सोबतचे विवरणपत्र 
Sr NAME OF EQUIPMENT (Reginal Imbalance) | New Hospital (RH, SDH, Trauma Care Unit 
No Appro. 2 Hpts (A) WH, DH) 18 Hpts (B) तश 
Rate 
Qty | Total Cost | Qty Total Cost Qty | Total Cost 

1 | 300M.A. X ray machine 1190000 | 2 2380000 15 17850000 EA शिळ 

2 | Portable 100 MA X-ray 155000 el | 5 775000 12 1860000 
3 | Sonography Machine 1250000 (ee a 5 6250000 ia शि 

4 | क त. | 9079529 ie aa ia) Dial दिं शिश 
5 | Ventilators 1205000 [eal Le] 16 19280000 [| ol 
cl Anesthesia Machine 1140000 | 2 2280000 20 22800000 al i (| 

7 Se ie heals 122500 1 122500 17 2082500 fad , अ. 
शय ॉरक्िशिग्िशिशका 
in Hospital Bed with Backrest 11949 26 310674 658 7862442 192 

with Foam Mattress & Pillow 2294208 

10 | Bedside lockers 4614 40 184560 761 3511254 240 1107360 
11 en ग 112365 2 224730 20 2247300 12 ला 
12 | Dressing trolloy 18900 3 56700 58 1096200 Real | | 

13 | Foot suction machine 26000 7 182000 97 2522000 24 624000 
14 | Fowler Beds with Matress | 41000 ia 246000 143 5863000 48 1968000 
15 | Instrument trolly 16532 3 49596 46 760472 [| ae 

16 | Linen Trolley 5428 4 21712 40 217120 Ba शिकले 

17 | Microscope (Binocular) 45000 2 90000 33 1485000 24 1080000 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


Sr NAME OF EQUIPMENT (Reginal Imbalance) | New Hospital (RH, SDH, Trauma Care Unit 
No Appro. 2 Hpts (A) WH, DH) 18 Hpts (B) Gate 

Rate 

Qty | Total Cost | Qty Total Cost Qty | Total Cost 

18 | Operation Table (Hydraulic) 180000 1 180000 18 3240000 Lee =a 
19 | Operation Table (Ordinary) 50000 2 100000 20 1000000 12 600000 
20 ee stools / Attendant 1980 40 79200 730 1445400 240 लना 
21 111. 221760 1 221760 21 4656960 12 ene 
Scare oe ee) eee ie ae 
23 | Shadowless O.T.lights (Mobile) 120960 1 120960 22 2661120 12 1451520 
24 | Strecher on trolly 11788 3 35364 61 719068 ka oe 
25 | Wheel Chair 10663 4 42652 65 693095 48 511824 
26 | Computerised ECG Machine | 136000 | 2 272000 11 1496000 24 3264000 
27 | Pulse Oxymeter 47250 2 94500 20 945000 24 1134000 
28 | Cell counter 3 parts 263592 | 1 263592 15 3953880 12 3163104 
29 | Centrifuge 32000 1 32000 20 640000 Pe LS a 
30 | Eliza reader with washer 197599 is Foe eS 1185594 Ea Co 
31 as Table with foot 14406 2 28812 48 691488 Ea ॥ क 
32 a ert aed with 320000 ie शनि 7 2240000 12 re 
33 | Fetoal monitor 110247 1 110247 19 2094693 ea a 
34 | Hot Air Oven 18564 1 18564 14 259896 [| i= 
35 | Incubators 20666 1 20666 15 309990 aa fo | 
36 | Semi Auto Analyser 64000 1 64000 16 1024000 12 768000 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६४ /आरोग्य-८ 


Sr NAME OF EQUIPMENT (Reginal Imbalance) | New Hospital (RH, SDH, Trauma Care Unit 
No 2 Hpts (A) WH, DH) 18 Hpts (B) 
ण, (12 Hpts) (0) 
Rate 
Qty | Total Cost | Qty Total Cost Qty | Total Cost 
37 | Gynaec Electric Cautery 127500 | 2 255000 15 1912500 ea शिक अहे 
38 Gynaec Examination Table 22500 2 45000 39 877500 | 
with foot steps ee 
39 Lobour table with head low 80616 3 241848 41 3305256 Ea 
facility po 
40 | Rediant Infant Warmer 55000 eal Lo 30 1650000 ei Ls 
41 | Two body mortury cabinet 399000 2 798000 16 6384000 eal शिश 
C-Arm compatible शि 16 18462576 
42 Operation Table with 330000 
radiolucent top and 
fracture attachments. ३. 
Total Appro.Amount 91,72,637 22,26,74,052 2,81,50,716 
22,95,58,000 
1,00,00,000 3,00,00,000 
(2210 0146 & 
Sanction Budget 2018-19 (2210 3047) (4210 1173) 
2210 0226) 
52-Equipment 52-Equipment 
52-Equipment 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


